पदस्थापनेतील बदल 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२२/प्र.क्र.२४४(१)/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १३.०३.२०२३ 


वाचा- सा.बां.वि., हासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२२/प्र.क्र.१४६/सेवा-२, दि.३.१०.२०२२ 


शासन आदेठा 
सा.बां.वि.,शासन आदेशा,क्र.पीओजी-२०२२/प्र.क्र.१४६/सेवा-२,दि.३.१०.२०२२ आदेशान्वये सहाय्यक 
अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातून उप विभागीय अभियंता संवर्गात 
पदोन्नती/पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशातील खालील तक्त्यात नमूद अभियंत्यांच्या नावासमोरील 
स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद केलेल्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या विनंतीनुसार बदल करण्यात येऊन त्यांची सुधारित 
पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने करण्यात 


येत आहे. 


अ.क्र. | अभियंत्याचे नांव वाटप केलेला | यापूर्वी दिलेली पदस्थापना सुधारित पदस्थापना 
महसूल विभाग 

rae il 2 3 (कका 4 

han श्री.दिलीप कोकण-२ एकात्मिकृत घटक सा. बां. | कृषी बांधकाम उप विभाग 
बन्सीलाल जाधव उप विभाग क्र.४, मुंबई क्र.१, आरे,गोरेगांव, मुंबई 

२. श्रीम ST सु. | पुणे उप अभियंता, नगर परिषद | जि.प. (बांध) उप विभाग, 
बिडला प्रशासन संचालनालय, पुणे । अक्कलकोट, जि.सोलापूर 

३. | श्रीम.स्मिता आठवले | कोकण-२ उप अभियंता तथा कार्यासन | उप अभियंता, दक्षता व गुण 
(गोखले) अधिकारी,सा.बां.वि.,मंत्राळय, | नियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई 

मुंबई 
२. संदर्भाधीन दि.३.१०.२०२२ च्या पदोन्नती आदेशातील अटी व शर्ती कायम राहतील. 
=. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उक्त नमूद उप अभियंता यांना नवीन 


नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त 


करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


शासन आदेश क्रमांकः एलळटीएस-२०२२/ प्र.क्र.२४४(१)/सेवा-२ 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१३१६०३००३६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PATIL SWATI SACHIN 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=a08a4a756cd7e1e1ea2a6f91 922d 10f1 03cebd44790093 
32254467 2eefd3784b, postalCode=400032, st=Maharasht 


SACHIN यया 
(स्वाती स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल १ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/पुणे 
३. आयुक्त, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, पुणे 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
५. अधिदानव लेखाधिकारी मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
६. अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई 
संबंधित अभियंता यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांच्यामार्फत 
मा.मंत्री(सा.बां.)(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव सचिव Asi ard स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१०. सचिव (रस्ते)/ सचिव(बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
११. कार्यासन प्रशासन-२, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


